महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शनामध्ये देण्यात 
येणारी पारितोषिके आणि गौरव मानधनाच्या 
रकमेत सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ओडीआर -२०१६/प्र.क्र.४५/तांशि-६ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ जुले, २०१९ 


वाचा :- १. समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक २३ जानेवारी,२०१९. 
२. कला संचाळनालयाचे पत्र क्रमांक डिओओ-२०१९/तीन/०७०८ 
दिनांक ३ एप्रिळ,२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

संदर्भाधीन दिनांक २३ जानेवारी,२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 3 मधील 
“पारितोषिकांच्या रकमेवर होणारा खर्च, हा मागणी क्र.डब्ल्यू-४, २२०५- कला व संस्कृती, १०१ ललित 
कला शिक्षण, (०१) (09) कला संचालनालय (SA) (२२०५००१९), ५०- इतर खर्च या 
लेखाशिर्षाखाळी नोंदवून तो संबंधित वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून करावा,” ऐवजी 
“पारितोषिके आणि गौरव मानधनाचे सुधारित दर जानेवारी,२०१९ या महिन्यात झालेल्या राज्य कला 
प्रदर्शानापासून (कलाकार विभाग आणि विद्यार्थी विभाग) लागू होतील. पारितोषिकांच्या रकमेवर होणारा 
खर्च, हा मागणी क्र.डब्ल्यू-४, २२०५- कला व संस्कृती, १०१ ललित कला शिक्षण, (०१) (०१) कला 
संचालनालय (अनिवार्य) (२२०५००१९), ५०- इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली नोंदवून तो संबंधित 
वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून करावा,” असे वाचावे. 


सदरचे झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०१९०७२४१७४२१९७१०८ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandesh Rajaram Utekar 
DN: Government Of Maharashtra, ou=Higher 
-ation Department, postalCode=400032, 


Sandesh 
Raj a ta mM U te ka r शक 201 Sarda Gass +05'30' 


(सं. रा. उतेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


9e9fe23fde06096381e43bebecd32b5c692c89 
87, cn=Sandesh Rajaram Utekar 


प्रति, 
१. सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ओडीआर -२०१६/प्र.क्र.४५/तांशि-६ 


४. निरिक्षक चित्रकला व शिल्प, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५८, मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र ८, मुंबई /नागपूर, 

७. अधिदान व लेखा परिक्षा, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवडनस्ती /तांशि ६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


